महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 
क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


शासन आदेशा :- 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने Vaal विभागातील पशुधन विकास 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (लातूर विभाग) (सर्वसाधारण 
बदल्या-२०२१) प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर 


दिनांक :०९.०८.२०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. ठिकाण 
Eee 2 3 

J . | डॉ.राजवेंद्र लक्ष्मण पडगळलवार पविअ, पवेद श्रेणी १ करखेली ता धर्माबाद जि. 
पशुधन विकास अधिकारी, तालपवैसचि, नांदेड (डॉ. TSAR यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
धर्माबाद. जि. नांदेड पदावर 

२. | डा. शशिकांत नरहर शिदे, पविअ, पविअ, पवैद श्रेणी १ चाकूर ता. चाकूर जि लातूर 
पवैद पान चिंचोली ता.निलंगा जि. लातूर या रिक्‍त पदावर 

३. | डॉ.सुनिता श्रीपती चौगुले, पविअ, पवेद दावणगाव | पविअ, रोग अन्वेषण विभाग पुणे या रिक्‍त पदावर 
ता.उदगीर जि. लातूर 

४. | डॉ.अशोक व्यंकटराव जायभाये, पविअ, कुक्कुट | पविअ, पवैद श्रेणी १ हिंगणी ता. माहूर जि. नांदेड 
प्रकल्प आर्धापुर ता.अर्धापुर जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर 

५. | डॉ.अजय संजय शिवनकर, पविअ, पवैद, पविअ, पवैद श्रेणी १ मुखेड ता मुखेड जि. नांदेड 
सारखणी ता.किनवट जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर 

६. | डॉ. संतोष विठ्ठलराव दांडेकर, पविअ, ude ag | पविअ, पवैद श्रेणी १ आष्टा, ता माहूर जि. नांदेड 
ता माहूर जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर 

७. | डॉ.मायादेवी शिवाजीराव खादीवाले, पविअ, पवैद | पविअ, पवैद श्रे.१ अंबुलगा बु. ता. निलंगा जि. 
शिरुर ता. ता. अहमदपूर जि. लातूर लातूर (डॉ. कमलाकर माने यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणा-या पदावर) 

८. | डॉ.सुरेश लिंगन्ना War, पविअ, पवैद. पविअ, पवैद श्रेणी १ हानेगांव ता देगलूर जि. 

आदमपुर ता. बिलोली जि. नांदेड नांदेड या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


९. | डॉ. होख अजमत मौलाना, पविअ, पवैद, दिग्रस  । पविअ, पवैद श्रेणी १ दावनगांव ता. उदगीर जि. 
ता.कंधार जि. नांदेड लातूर (डॉ. चौगुले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
rl ०. | डॉ. कमलाकर शोषेराव माने, पविअ, पवेद अंबुलगा | पविअ, ude श्रेणी १ देवणी ता देवणी जि. लातूर 
बु.ता. निलंगा जि. लातूर या रिक्‍त पदावर 
| १. | STRAT बाबुराव केंद्रे, पविअ, पं.स. उदगीर पविअ, पवैद श्रेणी १ माळेगांव ता लोहा जि नां 
जि. लातूर (डॉ. सोमुसे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
१२. | डॉ अविनाठा धुळेश्वर पांगे, पवैद सावरगाव ता. पविअ, पवेद श्रेणी १ आरळी ता. मंगळवेढा जि. 
तुळजापुर जि. उस्मानाबाद सोलापूर या रिक्‍त पदावर 
१३. | डॉ.रेश्‍्मा जनार्दन पाटील, पविअ, पवेद हंडरगुळी | पविअ, पवैद श्रेणी १ तांदुळजा ता.जि. लातूर या 
ता. उदगीर जि.लातूर रिक्‍त पदावर 
१४. | डा.सामुसे शितल सुभाषराव, पविअ, पवेद. पविअ, पवेद श्रेणी १ दिग्रज ता. कंधार जि . नांदेड 
माळेगांव ता.लोहा जि.नांदेड (ST. शोख यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
१५. | डॉ. समिर वैजनाथ भालके, पविअ, प.वै.द. पविअ, पवैद श्रेणी १ शेळगांव ता. सोनपेठ जि. 
आजेगाव ता. सेनगाव जि. हिंगोली परभणी या रिक्‍त पदावर 
१६. | डा.दिनेश निळकंठराव रामपुरे , पविअ, पविअ, पवैद श्रेणी १ फुलवळ ता कंधार जि. नांदेड 
लालकंधारी WSS ता कंधार जि. नांदेड या रिक्‍त पदावर 
qo. | डॉ. TSA विकास लक्ष्मण, पविअ, पवैद. पविअ, तालपसचि, धर्माबाद, जि. नांदेड 
करखेली ता धर्माबाद जि.नांदेड (डॉ. पडगलवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
१८. | डॉ. विनोद नामदेव दुधाळे पविअ, प्रादेशिक सहआयुक्त कार्यालय, लातूर या 
पशुधन विकास अधिकारी, कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र | रिक्‍त पदावर 
मुरुड जि लातूर 
१९. | डॉ.कृष्णा बंडेराव पांडे पशुधन विकास अधिकारी, । पविअ, पवैद श्रेणी १ कासारसिसी ता. निलंगा जि. 
पश्युसर्व चिकीत्सालय, लातूर लातूर या रिक्‍त पदावर 
२०. | डॉ. शशीकांत भुजंगराव भालके, was, पवैद पविअ, पवेद श्रे. १ लालकंधारी गऊळ, ता. 
मांजरम ता नांयगाव जि. नांदेड कंधार, जि. नांदेड (डॉ. रामपुरे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर) 
२१. | डा.भास्कर प्रल्हादराव बिरादार, पविअ, पवैद पविअ, पवेद श्रे. १ मालेगांव, ता. अर्धापूर, जि. 
जाहुर ता मुखेड जि. नांदेड नांदेड या रिक्‍त पदावर 
२२. | डॉ. स्वप्निल विजयकुमार जितपुरे, पविअ, पवैद । पविअ, जिपसचि उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर 
श्रेणी १ उपळामा ता.जि. उस्मानाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


२. डॉ.सायन्ना नागनाथ आडपोड, पविअ, (वि) पं.स.किनवट ता.किनवट जि. नांदेड यांना वैद्यकीय कारणास्तव 
नियतकालिक बदली-२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सदर बदली आदेशा प्राप्त होताच बदलीने 
दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा 
रुजू अहवाल AYA WIS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता 
विनाविलंब सादर करावा. 


४. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न 
केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास तात्काळ सादर 
करावा. तसेच याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा, ही 
विनंती. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२७५९३७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 


(दि. ज. S98) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्‍त MAA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे 

७. प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्ुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 

१०.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


१२.महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५.सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


